प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांना जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


सर ज.जी. रुग्णालये, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


शासन निर्णय, क्रमांक : जजीरु-२०२१ /प्र.क्र.९६ / प्रश्‍ा-१ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 


९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१ 
वाचा : १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
८२/भाग-॥ /उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि -२०२० / 
प्र.क्र. २८१ / प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 


५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हा यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/0/२०२१/7७७/५५०/०१२३७, दिनांक २६.०२.२०२१ 

६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवेशिवसं/ यंसाख/ 
जजीरुमुं/ जिवायो/२०-२१/प्र.मा./१-म/६१४०/२०२०, दिनांक ०९.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक ०९.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 


नियंत्रणाखाळील सर ज.जी. समूह रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस सन २०२०-२१ प्राप्त निधीतून 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 


सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या SMI A ज.जी. समूह रुग्णालय,मुंबई संस्थेस जिल्हा 


वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रूपये ९,२६,२१,२९०/- (रुपये नऊ कोटी, सव्वीस लक्ष, 


एकवीस हजार, दोनशे नव्वद फक्त) इतक्या किंमतीची खाळीळ तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व 


साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
Le ae | ल॑प्रोस्कोप सीस्टीम vb युएचडी | १००००००० | १००००००० 
२ थंडरबीट fa २७८०००० २७८०००० 
3 लेबारेटरी रेफ्रिजरेटर ३ २८०००० ८४०००० 
४ | हॉरिझन्टल ऑटोक्लेव्ह (a) ४९८८००। ४९८८०० 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीरु-२०२१/प्र.क्र.९६ /प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 

५ | फावलर बेड १८ ३५००० ६३०००० 

६ | न्युरोसजिकल आप्टेटींग मायक्रोस्कोप वीथ ।.। ३७५००००० | ३७५००००० 
३डी इमेजींग अण्ड एक्झोस्कोप फीचर 

७ । न्युरोसजिकळ ऑपरेटींग टेबळ विथ ऑल i ७५९९४९० | ७५९९४९० 


अँक्सेसरीस फॉर क्रेनियळ अँण्ड स्पायनल 
सर्जरी विथ रेडिओलुसेंट gary फिक्सेठान 


सिस्टीम 

८ | मायक्रोस्पोप विथ रेटिनल aga सिस्टिम a ४२७५००० | ४२७५००० 
अँण्ड Hilt SAA 

९ | होलियम लेझर १०० ४//थुलियम फायबर Gow i 24000000 | 24000000 


+ फ्लेझिबल युरेटेरोरेनोस्कोप + लेझर cy 
सेट + मोरसोस्कोप + मोरसेलेटर + 


अँक्सेसरीज 
१० | सिरिंज पम्प | 90 | 30000 300000 
| 99 | १ | WR मशिन २० १५००० ३००००० 
१२ | पेशंन्ट ट्रॉली विथ ओ.टू. केज | 90 | २८०००, २८०००० 
१३ | रेफ्रिजरेटर डबल डोअर १० | ३०००० ३००००० 
१४ | व्हिल चेअर एस एस २५ १२००० ३००००० 
१५ आय व्हीस्टॅण्ड ८४ ३५०० २९४००० 
१६ । रुम हिटर २० ५००० १००००० 
१७ । व्हेईट मशिन (मॅन्युअल) २० २००० ४०००० 
१८ | व्हेईट मशिन पेडियाट्रीक (डिजीटल) १० | १०००० १००००० 
१९ ।बी.पी अँप्रेटस्‌ 4o ४००० २००००० 
२० | काटेरी मशिन ०६ ५०००० ३००००० 
29 | क्रश कार्ट ट्राली १४ २१००० २९४००० 
२२ | इन्स्ट्रमेन्टस्‌ gist २० १२००० २४०००० 
२२ कॉम्प्युटर विथ प्रिंटर ०५ ६०००० 300000 
२४ | पल्स ऑक्सीमीटर ०६ २५००० १५०००० 


एकूण ९२६२१२९० 


अटी :- 
१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीरु-२०२१/प्र.क्र.९६ /प्रश्ञा-१ 


१०. 


११, 


१२. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 
सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 
रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीरु-२०२१/प्र.क्र.९६ /प्रश्ञा-१ 


१३. संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ 
/ प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या 
गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 

२. प्रस्तुत विषयी सोबतच्या परिशिष्टातील यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील 
लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक ओ-१५ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(३१ - जिल्हा योजना - मुंबई हहर 
(३१(०१) - हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४७२१० १२७१) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१८४७११४११३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARRAO 
DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, मुंबई 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७. निवासी अधिकारी, मुंबई 

८. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


